अधिसंख्य पदावर वर्ग केलेल्या अधिकारी/ 
कर्मचाऱ्यांची माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करुन देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : बीसीसी ११२२/प्र.क्र.३७ (ऐ/१६-ब 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २८ मार्च, २०२२. 


परिपत्रक 

मा.सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हिळ अपिल क्र.८९२८/२०१५ (चेअरमन अँन्ड मॅनेजिंग 
डायरेक्टर, एफसीआय आणि इतर विरूद्ध जगदिश बालाराम बहिरा व इतर) व इतर याचिका 
यामध्ये दि.६.७.२०१७ रोजी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती अथवा इतर मागासवर्ग या 
जातींना असलेल्या आरक्षणाच्या आधारे शासकीय सेवेत दाखल झालेल्या व त्यानंतर जातीचे 
दावे अवैध ठरलेल्या व्यक्‍तींना शासकीय सेवेत संरक्षण देय ठरत नाही, अशा व्यक्‍तींना 
शासकीय सेवेत दिलेले संरक्षण घटनेतील तरतूदींशी विसंगत ठरते, असा निर्णय दिलेला आहे. 
सदर निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी अनुसूचित जमातीच्या आरक्षित पदावर नियुक्‍त 
झालेल्या व जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांना तात्पुरत्या स्वरुपात ११ महिन्याच्या 
कालावधी अथवा त्यांचा सेवा निवृत्तीचा दिनांक याआधी जे घडेल तोपर्यंत अधिसंख्य पदावर 
वर्ग करण्याचे आदेश दि.२१.१२.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये दिलेले आहेत. सदर अधिसंख्य 
पदांना दि.२७.११.२०२० व २८.१०.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात आलेली 


आहे. 


२.  श्री.हेमंत गाजरे, नागपूर यांनी माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ मधील कलम 
१८(१) अन्वये राज्य माहिती आयोग, महाराष्ट्र राज्य खंडपीठ नागपूर येथे मा.सर्वोच्च 
न्यायालयाच्या दि.६.७.२०१७ च्या आदेझासंदर्भात तक्रार क्र.८८७/२०१८ दाखल केली होती. 
दि.१६.११.२०२१ रोजी सदर तक्रारीच्या सुनावणीच्या वेळी राज्य माहिती आयुक्‍त, खंडपीठ 
नागपूर यांनी आदेश दिले आहेत की, मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अनुषंगाने राज्य 
सरकारमधील सर्व विभागाने अशा स्वरुपाची माहिती संकलित करुन माहितीचा अधिकार 
अधिनियम, २००५ मधील कलम ४(१) अन्वये आपल्या संकेतस्थळावर टाकणे अपेक्षित आहे. 


राज्य माहिती आयुक्‍त, खंडपीठ नागपूर यांचे हे आदेश विचारात घेता सर्व प्रशासकीय 
विभागांना सूचित करण्यात येते की, या विभागाच्या दि.२१.१२.२०१९ च्या शासन निर्णयानुसार 
अधिसंख्य पदावर वर्ग केलेल्या अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांची माहिती, माहितीचा अधिकार अधिनियम, 
२००५ मधील HHA ४(१) नुसार आपल्या संकेतस्थळावर तात्काळ उपलब्ध करुन द्यावी. 


२. सदर परिपत्रक राज्यातील सर्व शासकीय, निम शासकीय कार्यालये, सेवा मंडळे, 
महानगरपालिका, नगरपालिका, स्थानिक स्वराज्य संस्था, जिल्हा परिषदा, महामंडळे, 
शासकीय अनुदान प्राप्त शैक्षणिक संस्था, विद्यापीठे, सहकारी संस्था, शासकीय उपक्रम व 
शासनाच्या अधिपत्याखालील किंवा शासनाने अनुदान दिलेली मंडळे यांना लागू राहील. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः बीसीसी ११२२/प्र.क्र.३७ (एऐ/१६-ब 


3: सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/७५/.॥89॥/9५9॥॥9.90९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र. 
२०२२०३२८१५२४३१९१०७ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


lly signed by Rasik Ambadas Khad 


Rasik Ambadas १५५० 


Khadse Sessoms 
(र. अ. खडसे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव 


) 

) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

) मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव 

) मा.सर्व मंत्री/ राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 
) मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद 
) 

) 

) 

) 


मा. विरोधी पक्षनेता, विधान सभा 
सर्व विधान सभा सदस्य/ विधान परिषद, सदस्य 
मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य 
मा.अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग 
) प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधान सभा) 
) प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधान परिषद) 
) सर्व विभागीय आयुक्‍त 
) सर्व सहायक आयुक्‍त (मागास वर्ग कक्ष) 
) सर्व जिल्हाधिकारी 
) सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
) प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मूळ शाखा, मुंबई 
) प्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई 
१८)प्रबंधक, लोकायुक्त आणि उपलोकायुक्‍्त यांचे कार्यालय, मुंबई 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


Go 
११ 
१२ 
१३ 
१४ 


प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद 
सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 

सचिव, राज्य निवडणूक आयोग 

सचिव, राज्य माहिती आयोग 

महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
राज्यातील सर्व महामंडळे आणि उपक्रम यांचे व्यवस्थापकीय संचालक 
सर्व महानगरपालिकांचे आयुक्‍त 

सर्व मुख्याधिकारी, नगरपरिषदा, नगरपालिका 


22 
23 
२४ 
२५ 
२६ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः बीसीसी ११२२/प्र.क्र.३७ (एऐ/१६-ब 


२७) संचालक, समाजकल्याण, पुणे 

२८)आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक 

२९) आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे 
) 
) 


30) संचालक, सेवायोजन, मुंबई 
३१)निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


